प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास 
अभियानांतर्गत कौडल्य विकास केंद्र स्थापन 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत व निधी 
वितरित करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१०५/कौशल्य-१ 
२रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २७ जुले,२०२३. 


वाचा : 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५. 
२) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१५/प्र.क्र.१९५/ रोस्वरो- 
१, दिनांक ०३/०८/२०१५. 


3) ores विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१५/ प्र.क्र.१२२/ 
रोस्वरो- १, दिनांक ०२/०९/२०१५ 

४ वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र. अर्थसं.-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३/दिनांक १२ एप्रिल, २०२३. 

५) PRLS. व ना.वि.शक्‍ती प्रदत्त समिती बैठक दिनांक १५ एप्रिल, 2023 इत्तिवृत्त दिनांक २२ 
एप्रिळ,२०२३. 

६) महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी यांचे पत्र क्रमांक ॥॥७5)5/  PMKUVA/20232-8/&3&, 
दिनांक २२/०६/२०२३. 


प्रस्तावना :- 
प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रु. 

२३४.९० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून सदर निधीपैकी रु.१००.०० कोटी इतका निधी 
“प्रधानमंत्री उद्योजकता कौड़ाल्य विकास केंद्र" निर्माण करण्यास वितरीत करण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटीने सं.क्र.ई६ येथील पत्रान्वये केळी आहे. प्रमोद महाजन Hey व उद्योजकता 
अभियानांतर्गत “प्रधानमंत्री उद्योजकता कौशल्य विकास केंद्र“ हा कार्यक्रम या अभियानांतर्गत नवीन असून 
याकरीता सं.क्र. ५ येथील शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली असून सदर “प्रधानमंत्री 
उद्योजकता कौशल्य विकास केंद्र” निर्माण करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची व निधी वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्रमोद महाजन कौड़ाल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत “प्रधानमंत्री उद्योजकता कौड़ाल्य विकास 
केंद्र” निर्माण करण्यास उपरोक्‍त सं.क्र.५ येथील “शक्‍ती प्रदत्त समिती” च्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१०५/कौशल्य-१ 


तसेच याकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. २३४.९० 
कोटी इतक्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून रु.४६.०० कोटी (अक्षरी रुपये सेहचाळीस कोटी फक्त) इतका निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. - URI ARAM या योजनेसाठी वितरीत केलेला निधी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यांनी कोषागारामधून आहरीत करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांना 
खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावा. याकरीता आयुक्‍त, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय, नवी मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक संचाळक (लेखा) कोकण भवन यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 
३. सदर निधी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांनी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
विकास सोसायटी यांना तात्काळ उपलब्ध करुन देऊन या संदर्भातील लेखे अद्ययावत ठेवावेत. 
४. उपरोक्त निधी ज्या कारणास्तव उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याच कारणास्तव खर्च करण्याची 
जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी यांची राहील. तसेच प्रत्यक्ष खर्चाचे 
उपयोगिता WATTS (Utilization Certificate) विहित कालमर्यादेत सादर करण्याची दक्षता आयुक्‍त, कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांनी घ्यावी. 
ष्‌. या कार्यक्रमाकरिता होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडए-२, २२३० कामगार व सेवायोजन, (०१) (०८) प्रमोद 
महाजन कौठल्य विकास व उद्योजकता अभियान (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष (२२३० ६११८), ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. 
६. सदरहू शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८,दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ प्रशासनिक 
विभागास दिलेल्या अधिकारांस अनुसरुन तसेच वित्त विभाग परिपत्रक १२एप्रिल, 2023 मधील तरतुदींस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर निधी खर्च करताना वित्त, नियोजन, तसेच उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाने 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, परिपत्रक, शासन निर्णयांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७२७१६१५२२१६०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल साक्षांकीत करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


MITHUN poe 
MOHANRAO = See 
SALUNKHE ee 

(मिथुन साळुंखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई 

४. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१०५/कौशल्य-१ 


६. सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
७. प्रधान सचिव, pred, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 


८. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्त, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालय, कोकण भवन, मुंबई. 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 
११. सहायक संचालक (लेख), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, मुंबई. 
१२. कोषागार कार्यालय, मुंबई/नवी मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे. 
१५. अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१६. कक्ष अधिकारी , प्रशा-३, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवड नस्ती (कौठल्य-१), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


